सन २०२१ मधील विनंती बदल्या- व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
गट- अ (क) (तां) संवर्गातील प्राचार्य/उपप्राचार्य, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुख्याध्यापक, 
शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा,इत्यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
क्रमांक: व्यशिअ-२०२१/प्र.क्र.१७१ /व्यशि-१ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२१. 


संदर्भ :- 9) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय,म.रा., मुंबई यांचे 
पत्र क्र.३/आस्था-१/२०२१/प्र.क्र.१०, दि.२३.०८.२०२१ 


आदेठशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४. (४) (दोन) मधीळ तरतुदीनुसार व सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा गट-अ (क) (तां) एस- २०:५६१००-१७७५०० या वेतनश्रेणीतील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औ. प्र. संस्था, 
मुख्याध्यापक, शा. तां. मा. वि. निरीक्षक, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां) (व) इ. संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
सन २०२१ मधील विनंती बदल्या खालील प्रमाणे करण्यात येत आहेत:- 


अ. | अधिकाऱ्यांचे नांव, पदनाम व सध्या बदलीने केलेली 
क्र. कार्यरत असलेले ठिकाण पदस्थाना 
ha २ ३ 
a श्री. व्यंकटेश बाळासाहेब देशपांडे, उपप्राचार्य, 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, रहाटगाव, औ.प्र. संस्था, सांगली 
जि. अमरावती (Raa पदी) 
२. सदरहू अधिकाऱ्यांची विनंती बदली असल्या कारणाने प्रचलित नियमानुसार पदग्रहण अवधी व प्रवास 
भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 
३. सदर Beal तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या ठिकाणी हजर 


होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०२१/प्र.क्र.१७१ /व्यशि-१ 


छ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०९०६१५२६१६१२०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kishor Baliram ne 
Nanvare ee 


(किशोर ब. ननवरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


tar 
shtra, 
/a839feb4c64184c7/85f5adb 


.84fefc3 16a16497391c87251547b9a0338e4a7 


प्रति, 

१) मा.मंत्री, plated विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , प्रादेशिक कार्यालय, (सर्व सहसंचालक) 

५) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (संचालकांमार्फत) 

६) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (संचालकांमार्फत) 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचाळकांमार्फत) 

८) संबंधित अधिकारी (सर्व संबंधितांना संचालकांमार्फत) 

९) संबंधित कार्यालय/संस्था (सर्व संबंधितांना संचाळकांमार्फत) 

१०) निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


